केंद्र शासनाच्या सेवेत रुजू होण्याकरिता 
कार्यमुक्त करण्याबाबत - 

श्री. विवेक नामदेव खेनट, सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब 
(राजपत्रित) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक- कार्यमु-२०२०/प्र.क्र.१९५/सेवा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/ 
१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.०२.१२.१९९७, 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.मलळोआ-२०१९/प्र.क्र.१८९/ 
सेवा-३, दि.२९.०८.२०१९, 
३. उपसंचालक, प्रशासकीय विभाग-॥, केंद्रीय ळोकनिर्माण विभाग, 
भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. एफ क्र.०५/०४/२०२०-इसी-१(बी), 
दिनांक 94.90.2020, 
४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नागपूर यांचे 
पत्र क्र.साबांप्राविनाग/आस्था-२/६३७२/२०२०, दि.१२.११.२०२०. 


शासन seat :- 


उपसंचालक, प्रशासकीय विभाग-॥, केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग, भारत सरकार, 
नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. एफ क्र.०५/०४/२०२०-इसी-१(बी), दिनांक १५.१०.२०२० अन्वये 
श्री. विवेक नामदेव खेनट, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) यांची 
केंद्र शासनाच्या सेवेत सहायक उप कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) गट-अ पदावर निवड 
झाली आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/ १०३३/ 
प्र.क्र.३३/९२/८, दि.२.१२.१९९७ Fetes नियम २ (ब) व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक निप्राधो-२०१८/प्र.क्र.९५/सेवा-४, दि.२८.०५.२०१९ मधील तरतुदीनुसार श्री. 
विवेक नामदेव Sac, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) यांना 
केंद्र शासनाच्या सेवेत सहायक उप कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) गट-अ या पदावर रुजू 
होण्याकरीता दि.२१.१२.२०२०(म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः कार्यमु-२०२०/प्र.क्र.१९५/सेवा-३ 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"///.॥8॥/59॥॥9.0०९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२०१२२२१५३५१९२८१८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
VAISHALI inane 
MANISH SULE 2222232 


2020.12.22 15:40:10 +05'30 


(वैशाली सुळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


ae) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

२. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

३. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

४. सचिव (बांधकामे/रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर , 

६. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर , 

७. अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
नाशिक. 

८. उपसंचालक, प्रशासकीय विभाग-॥, केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग, भारत सरकार, 
नवी दिल्ली. 

९. श्री. विवेक नामदेव खेनट, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब 
(राजपत्रित) यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
यांचेमार्फत, 

१०.निवडनस्ती ( कार्यासन सेवा-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


